महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः एएससी २०२४/प्र.क्र.६१/प्रशा-३ (का-१४ अ) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ एप्रिल, २०२४. 


संदर्भ :१. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. प्रतिनि-२५२०/प्र.क्र.9४/का.१४-अ, दि.१०.०७.२०२०. 
२. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. प्रतिनि -२५२०/प्र.क्र.9४/का.१४-अ, दि.१५.०७.२०२१. 
३. शासन seal, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. प्रतिनि -२५२०/प्र.क्र.9४/का.१४-अ, दि.१९.०७.२०२२. 
४. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एएससी-१५२२/प्र.क्र.२७/का.१४-अ, दि.०५.०९.२०२२. 
५. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. प्रतिनि -२५२०/प्र.क्र.9४/का.१४-अ, दि.१०.०३.२०२३. 
६. मा. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका या कार्यालयाचे पत्र क्र.अति.आ./शहर/डी/३३८३, 
दि.२८.०३.२०२४. 


seat 


श्रीमती संगीता किरण कनाविया, तत्कालीन निवडश्रेणी लघुलेखक, जलसंपदा विभाग यांची, 
संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये आयुक्‍त बृहन्मुंबई महानगरपालिका या कार्यालयात निवडश्रेणी 
लघुलेखक या पदावर १ वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली. त्यानुसार 
श्रीमती कनाविया दि.१३.०७.२०२० रोजीपासून आयुक्‍त बृहन्मुंबई महानगरपालिका या कार्यालयात रुजू 
झाल्या. संदर्भ क्र. २ येथील आदेशान्वये त्यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी पुढील १ वर्षासाठी 
(दि.१३.०७.२०२१ ते १२.०७.२०२२ पर्यंत) वाढविण्यात आला. तसेच संदर्भ क्र. 3 येथील आदेशान्वये 
त्यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी पुढील १ वर्षासाठी (दि.१३.०७.२०२२ ते १२.०७.२०२३ पर्यंत) 
वाढविण्यात आला. संदर्भ क्र.४ येथील आदेशान्वये श्रीमती कनाविया यांना वरिष्ठ स्वीय सहायक या 
पदावर ६ महिन्यांच्या कालावधीकरीता प्रपत्र बढती देण्यात आली होती. त्यानंतर संदर्भ क्र.५ येथील 
आदेशान्वये प्रपत्र बढतीचा कालावधी १ वर्षासाठी(दि.०५.०३.२०२३ ते ०४.०३.२०२४ पर्यंत) वाढविण्यात 
आला होता. 
२. संदर्भ क्र. ६ येथील पत्रान्वये मा. आयुक्‍त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यालयाने श्रीमती संगीता 
किरण कनाविया, वरिष्ठ स्वीय सहायक यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावरुन दि.३१.०३.२०२४ 
रोजी(कार्यालयीन वेळेनंतर) कार्यमुक्त केले आहे. त्यानुसार श्रीमती कनाविया दि.०१.०४.२०२४(म.पू) 
रोजी सामान्य प्रशासन विभागात रुजू झाल्या आहेत. 
३. आता श्रीमती संगीता किरण कनाविया, वरिष्ठ स्वीय सहायक यांची पदस्थापना सार्वजनिक 


बांधकाम विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायक या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


शासन START क्रमांकः एएससी २०२४/प्र.क्र.६१/प्रशा-३ (का-१४ अ) 

४. श्रीमती संगीता किरण कनाविया, वरिष्ठ स्वीय सहायक यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागात 
तात्काळ रूजू व्हावे. 

प्‌. श्रीमती कनाविया, वरिष्ठ स्वीय सहायक यांचा दि. ०१.०४.२०२४(म.पू.) ते आदेशाच्या दिनांका 
पर्यंतचा सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्याची कार्यवाही म.ना.से.(सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम 
१९८१ च्या नियम ९ (१४) (एफ) नुसार व शासन निर्णय वित्त विभाग, दि.०२/०६/२००३ मधील तरतूदी 


नुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करावी. 


&. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०४१९१८०४४५६७०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
Vi N AYA K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a9494 1 dé6fa6ffe 
12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Maharasht 


BABURAO MANE 22:0 ५७५७५४५५०५ 
(fa. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 
६. सह/उप सचिव, (आस्थापना), सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. श्रीमती संगीता किरण कनाविया, वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. निवडनस्ती कार्यासन-प्रशा-३ (१४ ओ. 


Cc 40 A OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


